कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
राजपत्रित वर्ग-१ व वर्ग-२ संवर्गातील 
पदावरील पदोन्नत्यासाठी निवडसूची तयार 
करण्याकरिता विभागीय पदोन्नती समितीची 
स्थापना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएलआय-१२१८/प्र.क्र.३६/काम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५/०१/२०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.एमएलआय-१०९४/सीआर ७५५७/कामगार-६, 
दि.१ जुले,१९९६. 


शासन निर्णय :- 
शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.एमएलआय-१०९४/सीआर 
७५५७/कामगार-६, दि.०१/०७/१९९६ मधील आदेशान्वये कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राजपत्रित वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील पदावरील 
पदोन्नत्यांसाठी निवडसूची तयार करण्याकरिता व सुधारित करण्याकरिता विभागीय पदोन्नती 
समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्या संदर्भात शासन GSTS नमूद केल्याप्रमाणे समितीची पुनर्रचना करीत आहे. 
१) प्रधान सचिव / सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग अध्यक्ष 
२) संचालक, कै.ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई सदस्य 
३) सह सचिव / उप सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, सदस्य 
४) सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (मागासवर्गीय), उद्योग,ऊर्जा व 
कामगार विभाग अथवा मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग सदस्य 
५) प्रबंधक, कै.ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई सदस्य सचिव 


२. वरीलप्रमाणे स्थापित होणाऱ्या विभागीय पदोन्नती समितीने शासनाने पदोन्नतीसाठी वेळोवळी 
विहित केलेली मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान 
संस्थामधील वर्ग-१ व वर्ग-२ राजपत्रित पदावरील पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार कराव्यात व 
सुधारित कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-१२१८/प्र.क्र.३६/काम-६ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०१२५१४१९३०१५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


क < Digitally signed by Sudhir Govindrao Sugaonkar 
S 1 d h | r G OvI n d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, 
Energy and Labour Department, postalCode=400032, 


= shtra, 
2.5.4.20=f108fb5ef03e8283a578fa5070c7cb09619c46836c84 


S 1 g a O n ka [ 7e6978830f509fe2c0ee, cn=Sudhir Govindrao Sugaonkar 


Date: 2019.01.25 14:28:37 +05'30' 


(सुधीर सुगांवकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/ का.१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (कामगार-६) 


०८ “७ AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


